१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्र 
विकास कार्यक्रमातंर्गत (MsDP) बुलडाणा 
जिल्हयातील बुलडाणा, चिखळी व खामगांव 
गटामधीळ मान्यताप्राप्त विकासकामांमधील 
सुधारणांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.अविवि-२०१४/प्र.क.१४१/ का.७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ जून, २०१८ 


वाचा- १)) शासन ज्ञापन, क्रमांक : अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, दि. ०६ जून, २०१६ 
२) शासन निर्णय, क्रमांक : अविवि-२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, दि.३१ मार्च,२०१६ 
३) जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांचे पत्र क्र.कावि/अका/अल्पसंख्याक कक्ष/६५८/२०१७ 
दि.०९/१०/२०१७, दि.२५/०४/२०१८ व दि. ०८/०५/२०१८. 


ज्ञापन:- 

१२ व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत केंद्रपुस्कृत बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) 
बुलडाणा जिल्ह्यातील बुलडाणा गटात ३० अंगणवाडी केंद्र बांधकाम,चिखली गटात ३० अंगणवाडी केंद्र 
बांधकाम व खामगाव गटात ४५ अंगणवाडी केंद्र बांधकाम अशी एकूण १०५ अंगणवाडी केंद्र बांधकामास 
दि. ६ जून,२०१६ च्या शासन ज्ञापना अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अंगणवाडी 
बांधकाम या विकासकामामधील खामगाव येथे ०२ अंगणवाड्या, बुलडाणा गटात एकूण १२ अंगणवाड्या 
व चिखली गटात ०२ अंगणवाड्या अशा एकूण १६ अंगणवाड्यांचे बांधकाम ज्या ठिकाणी मंजूर केळे आहे 
त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाही, त्यामुळे त्याच गटात अन्य ठिकाणी अंगणवाडी केंद्रास मान्यता 
देणेबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांनी संदर्भ क्र.३ मध्ये नमूद पत्रांन्वये शासनास सादर 
केला आहे. 

जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांनी दि.९/१०/२०१७,दि. २५/०४/२०१८ व ०८/०५/२०१८ च्या 
पत्रांन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील नमूद दि.६ जून,२०१६ च्या शासन 
ज्ञापनान्वये अन्वये मान्यता दिलेल्या अंगणवाडी केंद्र बांधकाम या विकास कामांमध्ये बदल करून 
खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी अंगणवाडी केंद्र बांधकाम करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र प्रकल्पाचे रद्द करण्यात येत रद्द करण्यात आलेल्या 
नाव असलेले अंगणवाडी अंगणवाडी बांधकामाऐवजी 
बांधकाम केंद्र नविन प्रस्तावित अंगणवाडी 
केंद्र 
eee = = 2 3 1४ | 
१ | बुलडाणा देऊळघाट क्र.५ भादोला क्र.३ 
बुलडाणा देऊळघाट क्र.६ भादोला क्र.४ 
बुलडाणा देऊळघात क्र.७ जामठी 
बुलडाणा देऊळघाट क्र.१० नांद्राकोळी क्र.५ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१४/प्र.क.१४१/ का.७ 


बुलडाणा देऊळग्हाट क्र.११ चांडीळ क्र.१ 

बुलडाणा देऊळघाट क्र.१३ चांडोळ क्र.६ 

बुलडाणा देऊळघाट क्र.१४ चांडोळ क्र.८ 

बुलडाणा धाड क्र.१ पाडळी क्र.३ 

बुलडाणा  ।धाड क्र.२ हतेडी बु. क्र.२ 

बुलडाणा धाड क्र.३ सव क्र.२ 

बुलडाणा धाड क्र.५ सुंदरखेड ( जुनागांव) क्र.१ 

बुलडाणा धाड क्र.६ सुंदरखेड (तार कॉलनी) 
D.C 

चिखली गिरोला SUA क्र.४ 

चिखली मेरा खुद३ ईसोली क्र.५ 

खामगांव मांडणी ळाखनवाडा क्र.७ 

खामगांव बेलुरा विहिगांव 


तसेच संदर्भ क्र. २ येथे नमूद दिनांक ३१/०३/२०१६ शासन निर्णय अन्वये वितरित करण्यात 


आलेला निधी उपरोक्‍त विकास कामांसाठी वापरण्यात यावा. सदर अंगणवाडी बांधमाकामाकरिता 
संदर्भ क्र . १ येथे नमूद दिनांक ६/६/२०१६ च्या शासनज्ञापनान्वये विहित केलेल्या अटी व शार्ती , 


अंमलबजावणीची कार्यपद्धती व इतर बाबी आहेत तशाच लागू राहतील. 


३. सदर WMA ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१४१६२२४२३७७१४ असा आहे. हे ज्ञापन 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Dinesh M. 
Sonavane 


\de=400032, st=Mi 


०11 


600॥6र्ता, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A54419D0A13 
Dinesh M. Sonavane 


504B49333B23F92B58199, cn=I 
Date: 2018.06.14 16:37:26 +05'30° 


(दि.मा.सोनवणे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अ.मु.सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


२. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


३. उप सचिव, मा.मुख्य सचिव, यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


४. मा.मंत्री /मा.राज्य मंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. विभागीय आयुक्त, अमरावती 


जिल्हाधिकारी, बुलडाणा 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा, 


one G&G & 


. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास केंद्र, रायगड भवन, नवी मुंबई 


उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद, बुलडाणा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


artm ostalCode: rashtra, 
2.5.4.20: b099fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a2133e0927fF 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविवि-२०१४/प्र.क.१४१/ का.७ 


१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१२.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती 
१३.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 
१४.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बुलडाणा 
१५.संचालक, अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे 
१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा 

१७.वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/ व्यय -४) मंत्रालय, मुंबई. 

१८. नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१९.निवड नस्ती, (का. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


